आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत 
उभारावयाच्या सहकारी सूतगिरण्यांना प्राप्त 
शासकीय भागभांडवलावरील समायोजित केलेली 
व्याजाची रक्‍कम (Interest Capitalization) 
शासकीय भागभांडवल म्हणून परत करण्याबाबत. 
चौंडेश्वरी सहकारी सूतगिरणी मर्या, इचलकरंजी, 
जि.कोल्हापूर 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः . शाभाभा-१११७/प्र.क्र.१०(भाग-११)/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ( विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : ३१ मार्च, २०१८ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि-२१९३/प्र.क्र.१८३/टेक्स-१, 
दिनांक ११.८.१९९३ . 
२. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि- ११९७/प्र. क्र.१९३/टेक्स-१, 
दिनांक २४.३.१९९९ 
३.शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-३३१५/ प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (अ), 
दि. ११ जानेवारी, २०१७. 
४. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.शाभाभा-१११४/प्र.क्र.९५/टेक्स-१अ, 
दि.७ फेब्रुवारी,२०१५ 
प्रस्तावना :- 


आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत उभारावयाच्या व शासकीय अर्थसहाय्यासाठी 
निवडलेल्या सहकारी सूतगिरण्यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी 


कर्जे व भागभांडवलाचे प्रमाण १:१ ठेवून सभासद भागभांडवलाच्या १:९ प्रमाणात शासकीय भागभांडवल 
देण्यासाठी शासनाने मान्यता दिलेली आहे. या सूतगिरण्यांनी शासनास सादर केलेल्या प्रकल्प 
अहवालाच्या अनुषंगाने प्रकल्प उभारणीच्या कामात केलेली प्रगती लक्षात घेऊन तसेच आतापर्यंत 
सभासदांकडून जमा केलेले भाग भांडवल लक्षात घेऊन, चौंडेश्वरी सहकारी सूतगिरणी मर्या, 


इचलकरंजी, जि.कोल्हापूर या सहकारी सूतगिरणीस शासकीय भागभांडवल प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा 
विहित मुदतीत विनियोग होणे आव्यक होते. पंरतु काही कारणास्तव विहित मुदतीत विनियोग न होता 
निधी बॅक खात्यात जमा करण्यात आला व प्रस्तुत बँक खात्यावर प्राप्त झालेले व्याज हे शासनाने 
दिलेल्या भागभांडवलावर प्राप्त झाळे असल्याने शासनाचे उत्पन्न गृहित धरुन deal सहकारी 
सूतगिरणी मर्या, इचलकरंजी, जि.कोल्हापूर या सूतगिरणींस शासकीय भागभांडवलावर प्राप्त झालेले 


व्याज रु.१०१.८६ लाख उर्वरित देय शासकीय भागभांडवळात Interest Capitalization करुन 


शासन निर्णय क्रमांकःशाभाभा-१११७/प्र.क्र.१०(भाग-११)/टेक्स-१ (अ) 


संदर्भाधीन क्र.४ दि.७.२.२०१५च्या शासन निर्णयान्वये समायोजित करण्यात आळे आहे. सदरील 


व्याजाची रक्‍कम (Interest Capitalization) रु.१०१.८६ लाख शासकीय भागभांडवल म्हणून परत 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 

शासन निर्णय :- 

२. दि.९ जानेवारी, २०१७ रोजी झालेल्या मा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत Interest Capitalization 
बाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने विभागाच्या दि.११ जानेवारी, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये 
खालीलप्रमाणे आदेडा निर्गमित करण्यात आले आहेत :- 


"सहकारी सूतगिरण्यांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या शासकीय भाग भांडवलावर प्राप्त 
होणारे व्याज देय शासकीय भागभांडवळात समायोजित (Interest Capitalization) करण्यात येऊ नये 


तसेच यापूर्वी समायोजित करण्यात आलेले व्याज शासकीय भागभांडवल स्वरुपात परत करण्यात यावे.” 


३. दि.११.१.२०१७च्या शासन निर्णयान्वये खुल्या प्रवर्गातील सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय भाग 
भांडवल मंजूर करण्यासाठी सन २०१७-२०१८ या वर्षासाठी रु. ५२,००,००,०००/- (रुपये बावन्न कोटी 


wed) इतका निधी मंजूर झाला असून सुधारित अंदाजान्वये रु.४१,६०,००,०००/- (रुपये एकेचाळीस 


कोटी साठ लाख फक्त) इतका निधी खर्च करण्यास उपलब्ध असुन त्यातील रु.२३,२३,१०,०००/- इतका 
निधी खर्च झाला असून रु.१८,३६,९०,०००/- इतका निधी शिल्लक आहे. सदर निधीपैकी चौंडेश्वरी 
सहकारी सूतगिरणी मर्या, इचलकरंजी, जि.कोल्हापूर या सूतगिरणी रु.१,०१,८६,०००/- (अक्षरी रुपये 
एक कोटी एक लाख TANS हजार फक्त) इतकी रक्‍कम शासकीय भागभांडवलात समायोजित केलेले 


व्याज (Interest Capitalization) शासकीय भागभांडवल म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासकीय भाग भांडवल झासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि-२१९३/ 
प्र.क्र.१८३/टेक्स-१, दिनांक ११.८.१९९३ व सूतगि-११९७/ प्र.क्र.१९३/ टेक्स-१, दि. २४.३.१९९९ मध्ये 
नमूद केलेल्या अटी व शर्ती तसेच शासकीय भाग भांडवलासंदर्भात शासनाने भविष्यात आणखी काही 
अटी व शर्ती निश्चित केल्यास अशा अतिरिक्‍त अटी व शर्ती सदर सूतगिरणीस लागू राहतील या मुद्दयाच्या 


अधीन राहून तसेच खाली नमूद केलेल्या अतिरिक्त अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे :- 


१) प्रस्तुत सूतगिरणींकडून, शासन निर्णय, स.,प. व व. विभाग, क्र. सूतगि-२१९३/ प्र.क्र.१८३/ 
टेक्स-१, दिनांक ११.८.१९९३ व दिनांक २४.३.१९९९ मधील अटी व Add पालन होत आहे याबाबत 
संचाळक वस्त्रोद्योग यांनी खात्री करावी. 


2) शासकीय भागभांडवलाच्या परतफेडीबाबत संदर्भ क्र. २ येथील दि. २४.३.१९९९ च्या शासन 


निर्णयातील अ.क्र.५ मध्ये, दि. १०.७.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात असून त्यानुसार 


सूतगिरणीने भागभांडवलाचा पहिला हप्ता स्विकारल्यानंतर ५ वर्षांनी किंवा सूतगिरणी सुरु झाल्यानंतर 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःशाभाभा-१११७/प्र.क्र.१०(भाग-११)/टेक्स-१ (अ) 


३ वर्षांनी यापैकी जे आधी घडेल तेव्हापासून उचल केलेल्या भागभांडवलाची परतफेड १/१५ प्रमाणे सुरु 
करण्यात येईल आणि असेन केल्यास त्यावर दरसाल दर शोकडा १२% प्रमाणे व्याज आकारण्यात येईल. 


३) सदर सूतगिरणींच्या कामकाजावर व प्रकल्प उभारणीवर लक्ष देऊन त्याबाबतच्या प्रगतीचा 
तिमाही अहवाल संचालक gaat यांनी विहित विवरणपत्रात शासनास सादर करावा. 


४) प्रस्तुत गिरणीं संदर्भात शासन निर्णयामधीलळ तरतुदीनुसार वसुलीबाबत काटेकोरपणे 
कार्यवाही संचालक वस्त्रोद्योग यांनी करावी. 


५) संचालक वस्त्रोद्योग यांनी पुढील ३ महिन्यांत सदर सूतगिरणींच्या विद्यमान संचालक 
मंडळाकडून, प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे वितरीत होणा-या रकमेच्या २०% इतक्या वैयक्तिक मत्तेचे तारण 
मिळवावे. जोपर्यंत असे वैयक्तिक तारण प्राप्त होणार नाही, तोपर्यंत प्रस्तुत वितरीत रक्‍कम गिरणीस खर्च 
करता येणार नाही तसेच तोपर्यंत या आदेशाद्वारे मंजूर केलेल्या रकमेवर सूतगिरणीस अधिकर्ष 
(overdraft) काढून रक्‍कम खर्च करता येणार नाही असे बंधन संचालक Tara यांनी संबंधित बँकेवर 
घालावे. याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी काटेकोरपणे व तातडीने कार्यवाही करावी. 


६) या आदेशानंतर प्रस्तुत सूतगिरणींच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यास, नवनियुक्त 
संचालक मंडळास ३ महिन्यांच्या आत शासकीय भाग भांडवलाच्या २०% इतके वैयक्तिक मालमत्तेचे 
तारण द्यावे लागेल. नवनियुक्त संचालक मंडळाने असे तारण दिल्यानंतरच पूर्वीच्या संचालक मंडळाचे 
वैयक्तिक तारण मुक्‍त करण्यात येईल अशी सुधारणा संस्थेच्या Bye- Laws मध्ये करण्याची कार्यवाही 
संचालक वस्त्रोद्योग यांनी करावी. 


७) सूतगिरणींच्या प्रकल्पास मान्यता दिल्यानंतर प्रकल्पाच्या Financial Closer चा पुरावा 
शासनास सादर केल्याशिवाय शासनाचा हिस्सा देता येणार नाही. त्यामुळे त्याबाबतची खात्री संचालक 
वस्त्रोद्योग यांनी करुन घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करावी. 

८) प्रस्तुत सूतगिरणींकडे बँकेत जमा असलेल्या निधीचे नियोजन करुन कार्यक्षमतेने विनियोग 
करीत असल्याची खात्री संचालक वस्त्रोद्योग यांनी करावी. 


९) प्रस्तुत सूतगिरणींने कर्जाची उचल करुन त्याचा विनियोग प्रकल्प उभारणीसाठी करुन प्रकल्प 
लवकर पूर्ण करावा. याबाबत संचालक वदस्रोद्योग यांनी नियंत्रण ठेवावे. 


१०) प्रकल्प अहवालानुसार अनुज्ञेय तरतुदीपेक्षा, त्या त्या बाबीवर होणारा जास्तीचा खर्च गिरण्या 
स्वनिधीतून करील या अटीवर सदरचे शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात येत आहे याबाबत 
संचालक वस्त्रोद्योग यांनी तशी कार्यवाही करावी. 


११) सदर सहकारी सूतगिरण्यांच्या खरेदीबाबत खरेदीची रक्‍कम सूतगिरणीने पुरवठादाराच्या 
नावे ECS द्वारे अदा करावी. निविदेमध्ये विवक्षित तरतूद असल्याशिवाय पुरवठादारास अग्रीम अदा 
करण्यात येऊ नये याबबात संचालक वस्त्रोद्योग यांनी खात्री करावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःशाभाभा-१११७/प्र.क्र.१०(भाग-११)/टेक्स-१ (अ) 


१२) गिरणीस प्राप्त झालेल्या भागभांडवळाचा तसेच गिरणीकडे शिल्लक असलेल्या रकमेचा 
गिरणी योग्य प्रकारे विनियोग करते किंवा नाही याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी नियंत्रण ठेवावे. 

१३) भांडवली वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी यापूर्वी खरेदी केलेल्या san वस्तुंची यथास्थित नोंद 
सूतगिरणीने Dead Stock रजिस्टर मध्ये घेतली असल्याची खात्री संचालक वस्त्रोद्योग यांनी करावी. 


१४) प्रस्तुत गिरणी खरेदी केलेल्या वस्तू प्रत्यक्ष प्रापत झाल्यानंतरच संबंधितांना देयक अदा 
करील याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी नियंत्रण ठेवावे. 
१५) सूतगिरणीची उभारणी विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावी. 


१६) सहकारी सूतगिरण्यांवर शासकीय अधिकारी नेमण्याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन असून 
याबाबतचा अंतिम निर्णय सदर सहकारी सूतगिरणीस बंधनकारक राहील. 


१७) सदर सूतगिरणीच्या सर्व सभासदाने त्यांचे आधार कार्ड नंबर लिंक करणे बंधनकारक 
राहिल. 

१८) सदर सूतगिरणीस दि.७.२.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सन २०१५-१६ या आर्थिक 
वर्षात रु.३,८७,७४,०००/- इतके शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात आले होते. सदर सूतगिरणीने 
शासकीय भागभांडवल स्वरुपात मंजूर रक्‍कम खर्च करण्यापूर्वी शासकीय भागभांडवलाच्या रक्कमेच्या 
२०% इतक्या वैयक्तिक मालमत्तेचे तारण देणे बंधनकारक होते. जोपर्यंत सूतगिरणी वैयक्तिक मालमत्तेचे 
तारण जमा करणार नाही, तोपर्यंत व्याज समायोजनाची रक्‍कम सूतगिरणीला बँक खात्यातून उचल 


करता येणार नाही याबाबत संचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी नियंत्रण ठेवावे. 
शासकीय भाग भांडवलाची परतफेड विहित वेळेत गिरणीमार्फत होईल यासाठी आवश्‍यक 


असलेली सर्व दक्षता संचालक वस्त्रोद्योग, TAIT संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी घ्यावी. 
५. या सूतगिरणीस मिळालेले अर्थसहाय्य हे गिरणीचा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीच उपयोगात आणणे 


संस्थेवर बंधनकारक राहील. या अर्थसहाय्याचा दुरुपयोग केल्यास, संस्थेच्या संचाळक मंडळावर 


कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल व संस्थेला दिलेले अर्थसहाय्य एकरकमी वसूल करण्यात येईल. 
तसेच अशा प्रकरणी संबंधित संचालक मंडळास AGIs: जबाबदार धरण्यात येईल. त्यामुळे गिरणीच्या 


संचालक मंडळाने गिरणीच्या खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवावे व अनावर्‌यक खर्च टाळावा. 
६. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८.४.२०१७ अन्वये, “32- 
अंशदाने” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील 


परिच्छेद ७ ते १८ पैकी ९, ११, १२, १३, १६, १७व १८ मधील तरतूदी या प्रकरणी लागू नाहीत. परिच्छेद 


७अ, ७ब, ७क, ८, १०, १४ व १५ मधील तरतूदी या प्रकरणी लागू असून सदर तरतुदींची सदर प्रकरणी 
खालीलप्रमाणे पूर्तता होत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकःशाभाभा-१११७/प्र.क्र.१०(भाग-११)/टेक्स-१ (अ) 


७अ) एखाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देणे :- सदर सूतगिरणीचा आठव्या 
पंचवार्षिक योजनेत शासन अर्थसहाय्यासाठी समावेश करण्यात आला आहे. 

oa) नियतव्यय उपलब्धता :- सदर शासन निर्णयाच्या परिच्छेद ११.२) मध्ये नमूद केलेल्या 
ळेखाशीर्षाखाली नियतव्यय अर्थसंकल्पित आहे. 


७क) व ८) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अर्थसं 
२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८.४.२०१७ अन्वये “३२ अंशदाने” या बाबीखालील खर्च करण्यास 
विभागास वित्तीय अधिकार प्राप्त आहेत. 

qo) संक्षिप्त देयक प्रलंबितता :- सदर लेखाशीर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक asia 
देयक सादर करण्यासाठी प्रलंबित नाही. 

१४) बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय / तांत्रिक मान्यता :- सहकारी सूतगिरण्यांच्या 
यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घेण्यात येते. 

१५) कार्यालयीन खरेदीसाठीची कार्यपद्धती :- उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा खरेदी 
विषयक प्रक्रिया अद्यावत शासन निर्णय क्र. भांखस २०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक १ 
डिसेंबर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 

७. तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक दिनांक १८.४.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तपासणी सूचीतील 
अ.क्र. ८ मध्ये नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता सदर प्रकरणी होत आहे. 

८. वित्तविभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ मधील 
परिच्छेद- ब मधील २) नुसार, वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक 
१८.४.२०१७ च्या परिशिष्टातील अनु. क्र.१, २, ४, ५, ६ व ७ या प्रकरणी लागू नसल्याने व परिशिष्टातील 
अ.क्र. ३ बाबत नमूद करण्यात येते की, सदर योजना ही नियमित स्वरुपाची राज्य योजनांतर्गत योजना 
असल्याने तसेच योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये बदल होत नसल्याने व “३२- sara” या 
बाबीखाळी शासकीय भाग भांडवलाचे वितरण सदर प्रकरणी करीत असल्याने नियोजन व वित्त 
विभागाच्या सहमतीची आव्यकता नाही. 

९. वित्तविभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ मधील 
परिच्छेद- ब मधील 3) नुसार, वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, दिनांक 
१८.४.२०१७ सोबतच्या परिशिष्टातील अनु. क्र. ३ मधील तरतुदी विचारात घेता योजनेच्या स्वरुपात 
अथवा व्याप्तीमध्ये बदल होत नसल्याने नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीची आवश्‍यकता नाही. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकःशाभाभा-१११७/प्र.क्र.१०(भाग-११)/टेक्स-१ (अ) 


१०. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ मधील 
परिच्छेद-ब मधील ३ नुसार, वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१७/प्र.क्र.७9५/अर्थ-३, दिनांक 
१८.४.२०१७ सोबतच्या परिशिष्टातील अनु. क्र. ८ संदर्भातील तपासणी सुचीमधीळ या प्रकरणी लागू 


असलेल्या मुद्दयांची पूर्तता होत आहे. 
११. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रश्ञा.५, दिनांक १० मे, २०१६ मधील 
परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:- 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ- 
३, दिनांक १८.४.२०१७ अन्वये “32 अंशदाने” या बाबीखाळील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त 
झाले असून सदर परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 

२) मंजूर निधी :- "मागणी क्रमांक - व्ही-३, ४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च - (१९०) 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतीळ गुंतवणूका, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य 
योजनांतर्गत योजना - (००) (०५) सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवली अंशदान (४४२५ ०३३८), 
३२ अंशदाने" या लेखाशिर्षाखाली सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात रु.५२,००,००,०००/- कोटी 
इतका निधी मंजूर असून सुधारित अंदाजान्वये रुपये ४१,६०,००,०००/- (रुपये एकेचाळीस कोटी साठ 
लाख फक्त) इतका निधी प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी रु.२३,२३,१०,०००/- इतका निधी खर्च झाला असून 
रु.१८,३६,९०,०००/- इतका निधी शिल्लक आहे. 

3) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी 04% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- 
सूतगिरणीस शासकीय भागभांडवलावर प्राप्त झालेले व शासकीय भागभांडवल म्हणून समायोजित 
केलेले व्याज परत करण्यात येणार असल्याने हा मुद्दा लागू नाही. तसेच वित्त विभागाच्या दि.१८.४.२०१७ 
च्या परिपत्रकान्वये सूतगिरणीस यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या शासकीय भागभांडवलाच्या 
रक्‍्कमेपैकी ७५% रक्कम खर्च करणे बंधन कारक आहे. सूतगिरणीने त्यांना यापूर्वी वितरीत करण्यात 
आलेल्या शासकीय भागभांडवलापैकी ७५% रक्कम खर्च न केल्यास या आदेशान्वये वितरीत करण्यात 
आलेल्या शासकीय भागभांडवळलाची रक्‍कम सूतगिरणीस प्रकल्पासाठी खर्च करता येणार नाही याबाबत 
संचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी नियंत्रण ठेवावे. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षातर्गत १ वर्षापूर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली १ वर्ष जुने संक्षिप्त देयक 


प्रलंबित नाही. 
५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 


रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे :- लागू नाही. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकःशाभाभा-१११७/प्र.क्र.१०(भाग-११)/टेक्स-१ (अ) 


६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर 


करावे :- लागू नाही. 
७ बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा :- सूतगिरणीच्या स्थापत्य बांधकामाच्या निविदांना मंजूरी देण्यासाठी 


राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीची मान्यता घेऊनच सूत गिरणीने 


बांधकाम व यंत्रसामुग्री खरेदी करणे बंधनकारक आहे. 

८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यापूर्वी अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे Heal काढावेत :- सहकारी सूतगिरण्यांच्या 
यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घेण्यात येते. 

९) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा:- याबाबतचा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. 

qo) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी :- याबाबतचा 


उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. 

१२. या झासन निर्णयान्वये चौंडेश्वरी सहकारी सूतगिरणी मर्या, इचलकरंजी, जि.कोल्हापूर 
सूतगिरणीस रु.१,०१,८६,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी एक लाख Saal हजार फक्त) इतक्या मंजूर 
करण्यात आलेल्या झासकीय भागभांडवलाचा खर्च "मागणी क्रमांक - व्ही-३, ४४२५-सहकारावरील 
भांडवली खर्च - (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना - (००) (०५) सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवली अंशदान 
(४४२५ ०३३८), 32 अंशदाने" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१७-२०१८ या 
आर्थिक वर्षात उपलब्ध झालेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

१३. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम रु.१,०१,८६,०००/- (अक्षरी रुपये एक 
कोटी एक लाख FAVA हजार फक्त) इतकी रक्‍कम चौंडेश्वरी सहकारी सूतगिरणी मर्या, इचलकरंजी, 
जि.कोल्हापूर या सूतगिरणींच्या नावाने अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन या 
सूतगिरणीच्या एचडीएफसी बँक, सांगली शाखा या बँकेच्या चालू खाते क्र.५०२०००२१११९७८८ IFSC 
Code :19४0००००२२२ या खात्यामध्ये RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्री. 
र. गं. Tg, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई 
- ४०० ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. ब. 


बा. चव्हाण, सह सचिव (सूतगिरणी), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० 

०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यानुसार सदर सहकारी 

सूतगिरणीस शासकीय भाग भांडवलाची रक्‍कम RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 
पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकःशाभाभा-१११७/प्र.क्र.१०(भाग-११)/टेक्स-१ (अ) 


१४. 


हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि. १८.४.२०१७ 


अन्वये विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१५. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०२१२१४५६३७०२ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Vishal Vishvas 
Madane 


Digitally signed by Vishal Vishvas Madane 
DN: c: ernment Of Maharashtré =Co-op 
ke and Texti 


arashtra, 00 
le, postalCode=400032, 


st=M. shtra, 
2.5.4.20=bb0ed28a897fc87f69fe8807b3d9428966ce3233ed 
b83a20c38834c19f2e3793, cn=Vishal Vishvas Madane 
Date: 2018.04.02 12:18:17 +05'30" 


(विशाल मदने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


४. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (४ प्रतींसह), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


र्‌. 


संचालक वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


१०.प्रादेशिक उपसंचालक, सोलापूर 

११.जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर 
१२.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१३.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 


१४.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती), 


१५.व्यवस्थपक, बँक ऑफ इंडिया, पारशिवनी शाखा, जि.कोल्हापूर 
१६.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील हाऊस, मुंबई 
१७.चेअरमन, चौंडेश्वरी सहकारी सूतगिरणी मर्या, इचलकरंजी, जि.कोल्हापूर 

१८. निवडनस्ती (टेक्स 9-37) 


. अवर सचिव, १७-स/कार्यासन अधिकारी,१६-स, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
. वित्त विभाग, व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४३१, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


